प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत रब्बी हंगाम सन 
२०२२-२३ साठी पिक विमा हप्त्यापोटी उर्वरीत राज्य 
हिस्सा अनुदान रक्‍कम रु. २५,५५,४९,०२२/- इतकी 
रक्‍कम विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२२/प्र.क्र.९३/११ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २६ सप्टेंबर, २०२३. 


-2| 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२२/प्र.क्र.9२/११- अ, दि.१.०७.२०२२ 
२) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२२/प्र.क्र.९३/११- अ, दि.२४.०८.२०२२ 


) 
) 
3) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२२/प्र.क्र.९३/११- अ, दि.१३.०१.२०२३ 
) 
) 
) 


8) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२२/प्र.क्र.९३/११- अ, दि.१.०३.२०२३ 

५) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दि.१२.०४.२०२३ 

६) विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी यांचे पत्र क्र. AIC.MRO/PMFBY/RABI 
२०२२/३०३/२३, दि.२९.०५.२०२३ 

७) संचालक(वि. प्र., कृषि आयुक्‍तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.पिवीयो./सां.८/लेखाशिर्ष/२६४३७/ 
२०२३, दि.९.८.२०२३ 


प्रस्तावना:- 

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०२२ व रब्बी हंगाम २०२२-२३ शासन निर्णय 
दि.१.०७.२०२२ अन्वये भारतीय कृषि विमा कंपनी, आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इंशुरन्स 
कं.लि., बजाज अलियांझ जनरल इन्शुरन्स कंपनी ,एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्श्युरन्स कंपनी व 
युनायटेड इंडिया FART कंपनी या ५ विमा कंपनींमार्फत राबविण्यात येत आहे. भारतीय कृषि विमा 
कंपनी ही राज्यात विमा कंपन्यांची समन्वयक कंपनी आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनीने प्रधानमंत्री 
पिक विमा योजना रब्बी हंगाम २०२२-२३ अंतर्गत आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इंशुरन्स 
कं.लि., एचडीएफसी sat जनरल इन्शुरन्स कंपनी व युनायटेड इंडिया इंन्ह्ञुरन्स कंपनी या 
कंपन्यांचा एकत्रित मिळून पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी उर्वरीत राज्य हिस्सा अनुदानाची मागणी 
केलेली आहे. त्यानुषंगाने संचाळक(वि. प्र., कृषि आयुक्तालय, पुणे कार्यालयाने संदर्भ क्र. (७ च्या 
पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरून रु. २५,५५,४९,०२२/- इतकी रक्‍कम पिक विमा हप्त्यापोटी 
उर्वरीत राज्य हिस्सा अनुदान विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२२/प्र.क्र.९३/११ अ, 


शासन निर्णय :- 


भारतीय कृषि विमा विमा कंपनीने सादर केलेली मागणी, कृषि आयुक्तालयाची शिफारस विचार 
करता प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रब्बी हंगाम २०२२-२३ अंतर्गत आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल 
इंशुरन्स कं.लि., एचडीएफसी Sal जनरल इन्श्युरन्स कंपनी व युनायटेड इंडिया SARA कंपनी या ३ 
विमा कंपन्यांना पिक विमा हप्त्यापोटी उर्वरीत राज्य हिस्सा अनुदान रक्‍कम रु. २५,५५,४९,०२२/- 
(अक्षरी रक्‍कम रु. पंचवीस कोटी, पंचावन्न लाख, एकोणपन्नास हजार, बावीस फक्त) इतकी रक्‍कम 
खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
रब्बी हंगाम २०२२-२३ 


ae एकूण देय राज्य हिस्सा विमा विमा कंपन्यांना यापुर्वी वितरीत सदर शासन निर्णयानुसार 
विमा कंपनी ज्या राज्य 
हप्ता रक्‍कम (रु) राज्य हिस्सा अनुदान (रु) वितरीत करण्यात येणारी राज्य 
हिस्सा रक्‍कम (रु.) 
शकता 2 3 ॥___ “6 "| 

एचडीएफसी इर्गो जनरल इं.कं.लि २०३०३९२९९ १६५८१०६८४१ ३५८३५७२२ 
आयसीआयसीआय लोंबार्ड ज. इं. १४३३२८४५४ ८७८५६६१७ ५२४८३६७२ 
युनायटेड इंडिया इंन्शुरन्स कंपनी २७३३३७२२७ दिशेनी १६७२२९६२८ 
एकूण रब्बी हंगाम २०२२-२३ ६१९७०४९८० ३५८७३३२९९ २५५५४९०२२ 


२. सदरची रक्कम रब्बी हंगाम २०२२-२३ करीता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर 
यापूर्वीच्या इतर हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ करिता मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- 
मागणी क्र. डी -३ 
२४०१ - पीक संवर्धन 
११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी 
अर्थसहाय्य(अनिवार्य) 
राज्य हिस्सा (२४०१ A ६६४) योजनेतर, ३३- अर्थसहाय्य. 


४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या 
मार्गदर्शक सूचनां व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित Hoe शासन निर्णयानुसारच खर्च करण्याची 
जबाबदारी आयुक्त (कृषि) यांची राहील. 


५. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग अनौप. संदर्भ क्र. २३८/२०२३/व्यय-१, दि.२८.०८.२०२३ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२२/प्र.क्र.९३/११ अ, 


७. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२६१५५३५४७१०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
५ A R | TA R | ५ H | ren कता OF MAHARASHTRA, ‘AGRICULTURE AND 


2.5.4.20=5140223e17381bc47a67b9fede8dda33c03e3e9ce591f826d819 
ht 


3080c68a08b8, postalCode=400032, st=Mahara 

BA N D E KA R D E S H M U K H ialNumber=E40A063B6B4E8F59F91F350AA6FEC292A5SDBSBF8829C 
64D6C44E00A701CDAAG, cn=SARITA RISHI BANDEKAR DESHMUKH 
Date: 2023.09.26 15:57:54 +05'30' 


(सरिता बांदेकर- देशमुख) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


Ee) 


) मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - 32 

) अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 
) 
) 
) 


AN AD 


9८ 


o~ 


4 


संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

१०)वित्त विभाग (व्यय-१/ अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

११)सह सचिव (११-ओअ /२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

१२) कक्ष अधिकारी (2- अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -32 

१३) विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, नवीन स्टॉक एक्स्चेंज टॉवर्स, २० वा 
मजला, दलाल स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३. 

१४ विभागीय व्यवस्थापक, एचडीएफसी sal Sapna क॑. लि. डी-१०३ तीसरा मजला 
ईटन बिझनेस, डिस्ट्रीक्ट एल.एस.बी. मार्ग भांडूप (पश्चिम), मुंबई- ४०००७८ 

१५) विभागीय व्यवस्थापक, आयसीआयसीआय alas जनरल इंशुरन्स कं.लि 
आयसीआयसीआय हाऊस, ४१४, वीर सावरकर मार्ग, सिध्दीविनायक मंदिराजवळ, 
प्रभादेवी, मुंबई- ४०० ०२५. 

१६)विभागीय व्यवस्थापक, युनायटेड इंडिया इन्हारन्स कंपनी लिमिटेड, ३ रा मजला, 
काकडे बिझ आयकोन युनिट क्र.२०२ ते २०७, गणेशखिंड मार्ग, शिवाजीनगर, 
पुणे ४११ ०१६. 

१७ निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ). 


-८४) 


(* ७. 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


